सन २०२३-२४ मध्ये राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस 
प्रदर्शन तसेच विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय विक्री 
प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी निधीचे वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२३/प्र.क्र.४२/योजना-१ 
बांधकाम भवन, तळमजला, 
२५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २० मार्च, २०२४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पणन-२००८/प्र.क्र.9३८/योजना-१, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२३/प्र.क्र.४२/योजना-१, दि.१९ डिसेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय- 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पणन- २००८/ प्र.क्र.9३८/योजना- 
१, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या धर्तीवर स्वयंसहाय्यता महिला 
बचत गटाच्या उत्पादित मालाची विक्री व प्रदर्शनासाठी विभागीय व जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने 
आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार विभागस्तरीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रु. 
२५.०० लक्ष व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रु.१०.०० लक्ष, त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर दरवर्षी 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी रु.५०.०० लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्याचा 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या सर्व प्रदर्शनाकरीता प्रतिवर्षी रू. ५४०.०० लक्ष इतक्या निधीची 
आवश्‍यकता असते. सदर योजनेसाठी सन २०२३-२४ मध्ये आवश्‍यक निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेला आहे. 
य सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यात भरविण्यात आलेल्या विभागीय प्रदर्शने, 
जिल्हास्तरीय प्रदर्शानाकरीता विभागीय आयुक्‍त व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना तसेच 
राज्यस्तरावर महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाकरीता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई 
यांना "२५०१ ग्रामीण विकासासाठी विशोष कार्यक्रम १०१ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) 
प्रदर्शने व कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदान" या उप 
लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२३-२४ करीता मंजूर तरतुदीतून रू. ७९.७८ लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 
३. राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शने भरविण्याकरीता रू. ५०.०० लक्ष, विभागीय 
प्रदर्शानाकरीता रू. २५.०० लक्ष, व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी रू. १०.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी 


झासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२२/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


उमेद विभागीय प्रदर्शनाकरीता पुणे विभाग यांना रु.१०.०० लक्ष व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनासाठी 
पालघर, नाशिक, नंदुरबार, सोलापुर, कोल्हापुर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, व बीड, धाराशीव, 
वर्धा, गडचिरोली या ११ जिल्ह्यांना प्रत्येकी रू. ४.०० लक्ष व लातुर जिल्ह्यास रु. ३.९३ लक्ष व ठाणे 
जिल्ह्यास रु. १.८५ लक्ष असा एकूण रु.७९.७८ लक्ष इतका निधी खालिल विवरणपत्र मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाली (BDS) व्दारा वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ. | विभाग/ मंजुर | शासन निर्णय | झालेला | या शासन | दि. ४.०३.२०२४ च्या पत्रानुसार मागविण्यात आलेली माहीती 
क्र. | जिल्हा निधी | । य खर्च | निर्णयानुसार | उपयोगीता । प्रदर्शनाच्या | प्रदर्शनाचे वरीत निधी 
सन वितरीत/ जट वितरीत प्रमाण पत्र खर्चाचा फ़ोटो आवश्यक 
: ae झालेला निधी असल्याचे 
३-२४ | मंजुर निधी (लक्ष) तपशिल ह म वी 
(लक्ष) 
Ao | उमेद, नवी मुंबई | ५०.०० 3०.०० ३०.०० २०.०० प्रापत झाले आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाळे आहे 
२ पुणे विभाग २५.०० १५.०० १५.०० १०.०० प्रापत झाळे आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
3 ठाणे १०.०० ६.०० ६.०० १.८५ प्रापत झाळे आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
४ पालघर १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाळे आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
ष्‌ नाशिक १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
६ नंदुरबार १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
9 सोलापुर १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्रापत झाळे आहे | प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
Z कोल्हापुर १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्रापत झाले आहे | प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
९ परभणी १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
qo | छ. संभाजी नगर | १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्रापत झाळे आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
११ | बीड १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्रापत झाले आहे | प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
१२ | धाराश्ीव १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्रापत झाले आहे | प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
१३ । वर्धा १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
१४ । गडचिरोली १०.०० ६.०० ६.०० ४.०० प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
१५ | लातुर १०.०० ६.०० ६.०० ३.९३ प्राप्त झाले आहे । प्राप्त झाळे आहे । प्राप्त झाले आहे | प्राप्त झाले आहे 
एकुण रु. ७९.७८ 


४. विभागीय विक्री प्रदर्शन व जिल्हा विक्री प्रदर्शनांसाठी असलेल्या रक्कमा अनुक्रमे उमेद, नवी मुंबई, 
संबंधित उपायुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांचेकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 

प. सदरचा खर्च सोबतच्या विवरण पत्रात स्वतंत्रपणे दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक एल-३, 
"२५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम 
स्वरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व 
कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (कार्यक्रम) (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा सन २०२३-२४ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२२/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


६. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च 
करण्यात यावे अन्यथा ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल याची अंमलबजावणी करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच संदर्भाधिन दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ च्या शासन निर्णयातील 
कार्यपध्दतीचे पाळन करावे. 


७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अनुदानाबाबत प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र योजना-१ कार्यासनास सादर करावे. तसेच (१) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, (२) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, (३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक ही 
माहिती त्वरीत लेखाधिकारी, कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी 


८. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, 2094 अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८ भाग-एक, BY 
विभाग - तीन अनुक्रमांक चार परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
प्राधिकारान्वये तसेच वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४- एप्रिल, 2022 मधील अटी व शार्तीची पूर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.सं.क्र.३३/२०२४/व्यय-१५, दि.१०.०१.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२०१७१६३४२८२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash 
S U b h a S h Baban Ingale 


DN: cn=Subhash Baban 


Ingale, o=Rural Development 

B a b a N Department, ou, 
email=subhash.ingale@mah.g 
ov.in, c=US 


| N g a | e Date: 2024.03.20 18:11:58 
+05'30' 
(सुभाष इंगळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (ले. व अ. (ले.प.), महाराष्ट्र -१ मुंबई/ महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विक्रीकेंद्र- २०२२/प्र.क्र.४२/योजना-१ 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

५. विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पिरषद तथा अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, 
७. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्वी 

८. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग/ वित्त-१ 

९. अवर सचिव, ग्राम विकास विभाग/योजना-२ 

१०. निवड नस्ती (योजना-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


